BOAD 

5 


SEAN 


KARNE 


ENA 


विताली बिआंकी 
पहिली शिकार 


अंगणातील कोंबड्यांचा पाठलाग करायचा कुत्र्याच्या पिल्लाला कंटाळा आला . 

“ आता जंगली प्राण्यांच्या आणि पक्ष्यांच्या शिकारीलाच जावं ! " त्याने मनाशी विचार 
केला . 

पिल्लाने फाटकामधून बाहेर उडी मारली आणि मैदानात ते धावले . 

जंगली प्राण्यांनी , पक्ष्यांनी व कीटकांनी पिल्लाला पाहिले . प्रत्येकजण मनाशी विचार 
करू लागला : 

लाव पक्षी मनाशी म्हणाला : “ मी त्याला हूल देईन ! " 
सुतार पक्षी मनाशी म्हणाला : “ मी त्याला गोंधळून टाकीन ! " 
सर्पकंठी काळी चिमणी मनाशी म्हणाली : “ मी त्याला घाबरवीन ! " 
पाल मनाशी म्हणाली : “ मी त्याच्या तावडीतून पळून जाईन ! " 
टोके , फुलपाखरे आणि नाकतोडे यांनी विचार केला : “ आम्ही त्याच्यापासून लपून 


बसू . " 


“ आणि मी त्याला पळवून लावीन ! " चढाईखोर शेणकीडा म्हणाला . 
" आम्ही सगळे आपापल्या परीनी स्वतःचे रक्षण करू शकतो , " ते सगळे मनाशी म्हणाले . 

दरम्यान पिल्लू तळ्यापाशी गेले . तेथे त्याने पाहिले : बोरूंपाशी गुडघाभर पाण्यात एक 
पाय वर धरून लाव पक्षी उभा होता . 


Sant 


" आत्ता पकडतो त्याला ! " पिल्लू मनाशी म्हणाले व झेप घेण्याची त्याने तयारी केली . 
लाव पक्ष्याने पिल्लाला पाहताच बोरूमध्ये दडी मारली . 
तळ्यावर वान्याची झुळूक आली . झुळुकेने बोरूंना हलविले . बोरू डोलू लागले 

मागे -पुढे , 

मागे -पुढे . 
पिल्लाच्या डोळ्यांसमोर पिवळट -तपकिरी रेषा डोल लागल्या 

मागे-पुढे , 
मागे -पुढे . 


लाव पक्षी बोरूंमध्ये उभा होता . त्याने स्वतःचे अंग ताणले व बोरूप्रमाणेच तो सडपातळ 
दिसू लागला . त्याच्या शरीरावर पिवळट - तपकिरी रेषा होत्या . 

उभ्या उभ्या तो डोलत होता 


मागे-पुढे , 
मागे-पुढे . 


पिल्लाने डोळे ताणताणून पाहिले , पण लाव पक्षी बोरूंमध्ये दिसेना . 


TWIΎΛΙΑ 


“ असो ! लाव पक्ष्याने तर मला हुल दिली , " पिल्लू मनाशी म्हणाले . “ आता ह्या 
रिकाम्या बोरूंमध्ये कशाला उड्या मारू ? त्यापेक्षा दुसऱ्या एखाद्या पक्ष्याला पकडावं ! " 

धावत धावत पिल्लू एका टेकाडावर पोहोचले . त्याने पाहिले : जमिनीवर सुतार पक्षी 
बसला होता व स्वतःच्या तुन्याशी खेळत होता . कधी तुरा फुलवायचा , तर कधी मिटवायचा . 

" आत्ता ह्या टेकाडावरून त्याच्यावर झेप मारतो ! " पिल्लू मनाशी म्हणाले . 

पण सुतार पक्षी एकदम जमिनीसरशी सपाट आडवा झाला , त्याने पंख पसरले , शेपटी 
पिसारली व चोच वर केली . 

पिल्लाने पाहिले : पक्षी तर नाहीच . जमिनीवर रंगीबेरंगी कापडाचा तुकडा पडला आहे 
आणि त्यातून एक वाकडी सुई वर डोकावतेय . 

पिल्लू गोंधळून गेले : सुतार पक्षी गेला कुठे ? . 

“ अरेच्चा , ह्या रंगीबेरंगी कपड्याच्या तुकड्यालाच मी सुतार समजलो काय ? त्यापेक्षा 
पटकन एखादी छोटी चिमणी पकडावी ! " । 

पिल्ल धावत धावत एका झाडापाशी आले व त्याने पाहिले : फांदीवर एक छोटी सर्पकंठी 
चिमणी बसली होती . 


ch 


पिल्ल तिच्याकडे झपावले , पण चिमणी भुर्रकन उडाली व ढोलीत घुसली . 
“ वाहव्वा ! आता सापडली माझ्या तावडीत ! " पिल्लू मनाशी म्हणाले . 

मागील पायांवर उभे राहून त्याने ढोलीत डोकावून पाहिले . अंधा - या ढोलीत काळा 
साप रागाने फुस्स आवाज करीत होता . 

पिल्लू घाबरले आणि त्याच्या अंगावरचे केस भीतीने ताठ उभे झाले . पटकन पायात 
शेपूट घालून ते दूर पळाले . 

आणि सर्पकंठी चिमणी ढोलीतून त्याच्या पाठी फूत्कारीत होती , सापाच्या फण्याप्रमाणे 
मान हलवीत होती आणि तिच्या पाठीवरील काळ्या पिसांची पट्टी सापाप्रमाणे वळवळताना 
भासत होती . 

" बापरे ! किती घाबरलो मी ! कसाबसा पळालो ! आता चिमण्यांची शिकार कधी 
करणार नाही . त्यापेक्षा पालीला पकडावं ! " 

एक पाल डोळे मिटून दगडावर ऊन खात पडली होती . 

पिल्ल दबत दबत तिच्याजवळ गेले आणि एकदम त्याने पालीच्या शेपटीवर झडप 
घातली . 

पण पालीने झटका देऊन स्वतःची सुटका केली आणि दगडाखाली ती पळाली . तिची 
शेपूट मात्र कुत्र्याच्या पिल्लाच्या तोंडात राहिली . 


ROMAMRAJASTHAN 


/ 


/ 


人 


0 


了 


。 


पिल्लाच्या तोंडात पालीची शेपटी वळवळत होती . 

पिल्लाने पालीची शेपटी थुकून टाकली व ते पालीच्या पाठी धावले . पण ती केव्हाच 
दगडाखाली दडून बसली होती व नवी शेपटी काढत होती . 

" अरेच्चा ! ही पालसुद्धा माझ्या तावडीतून निसटली ! त्यापेक्षा लहान कीटकांनाच 
पकडावं ! ” पिल्लाने मनाशी विचार केला . 

त्याने सर्वत्र नजर फिरविली . जमिनीवर शेणकिडे तुरुतुरू धावत होते , गवतात नाकतोडे 
उड्या मारीत होते , पानांवर टोके रांगत होते आणि फुलपाखरे उडत होती . 

त्यांना पकडण्यासाठी पिल्ल झेपावले , पण अचानक सर्वत्र जादूच्या चित्राप्रमाणे 
घडले : सगळे कीटक तर तेथेच होते , पण नजरेला मात्र कुणीही दिसत नव्हते . सगळे 
लपले . 

हिरवे नाकतोडे हिरव्या गवतात लपले . 

टोके फांद्यांलगत चिकटले आणि त्यांनी हालचाल बंद केली . त्यामुळे फांदी कोणती आणि 
टोके कोणते तेच समजेना . 

फुलपाखरे पंख मिटवून झाडांवर बसली . काहीच कळत नव्हते : कुठे झाडाची साल , 
कुठे पाने आणि कुठे फुलपाखरे ! 


फक्त एक चढाईखोर शेणकिडा मात्र जमिनीवरून चालत होता आणि तो कुठेही लपण्याचा 
प्रयत्न करीत नव्हता . 


ANOR 


A 


SESSIPARSA 


RAN 


ICIANE 


SARALA 


RAN 


DHAMPAINTAININESS 
CISINUSINENICAnea 


AMERA 


SANSAR 


SANSARVADESH 


कुत्र्याचे पिल्ल धावत धावत त्या किड्यापाशी पोहोचले . त्या किड्यावर ते झडप घाल 
जार , तोच शेणकिड्याने आपली दुर्गंधीने भरलेली लाळेची बारीक धार पिल्लाच्या नाकावर 
उडवली . 


पिल्लू एकदम केकाटले व 
पायात शेपूट घालून धूम मागे 
पळाले . एका दमात त्याने मैदान 
ओलांडले व फाटकाखालून अंग 
चोरून अंगणात घुसले . 

स्वतःच्या लाकडी खोपटात 
ते पिल्लू घाबरून बसले . आता 
बाहेर तोंड काढायचीसुद्धा त्याला 
भीती वाटत होती . 
__ _ आणि सगळे प्राणी , पक्षी , 
कीटक परत आपापल्या उद्योगां 
मध्ये गर्क झाले . 


BRAHAMARLERSTORE 


Musition 


SOWAND 


ASONadRit3207 


კd 


4 ივერი | მივე 


अनुवाद : अनिल हवालदार 
चित्रे : विक्तर किरीलोव 


Vitaly Bianki 
THE FIRST HUNT 

in Marathi 


m 


रादुगा प्रकाशन 
मॉस्को 


लोकवाङ्मय गृह प्रा . लि . 

मुंबई 


गका 


मिय 


© मराठी अनुवाद , रादुगा प्रकाशन , १९८४ 

सोविएत संघात मुद्रित 


